महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय (विस्तार इमारत), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दूरध्वनी क्र.०२२) २२०२५१७७ ईमेल आयडी archana.tamore@nic.in 


क्र : बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.9७२(भाग-१) ए/१६-ब दिनांक : १० मे, २०२२ 
प्रति, 


मा.मंत्री, गृह यांचे खाजगी सचिव 


मा.मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव 


मा.मंत्री, महसूल यांचे खाजगी सचिव 


) 

) 

) 

) मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव 
) मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
) 

) 

) 

) 


अ.मु.स.(अ.व सु, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अ.मु.स., नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अ.मु.स.(परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


अ.मु.स., इतर मागास बहुंजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०)अ.मु.स.(महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


११ 
१२ 
१३) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


) 
) प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, HATHA, मुंबई 
) 
) 
१४) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, Hares, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१५) व्यवस्थापकीय संचाळक, सारथी 
१६ 


१७ 


आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ 


व्यवस्थापकीय संचाळक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ 


१८)महाव्यवस्थापक, महावितरण 


विषय : मराठा समाजाच्या विविध मागण्या. 
महोदय, 


मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम 


(सा.उ.वगळून) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २८ एप्रिळ, २०२२ रोजी बैठक संपन्न झाली. सदर 
बैठकीचे इतिवृत्त माहितीसाठी व उचित कार्यवाहीसाठी सोबत जोडले आहे. 


शासन इतिवृत्त क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.9२(भाग-१) ए/१६-ब 


२. सदरहू इतिवृत्त महाराष्ट्र शासनाच्या ७॥१॥७/.॥8॥१9॥[॥9.9०५॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२२०५१०१५१७२५७३०७ असा आहे. 
आपला, 


७ Digitally signed by Rasik Ambadas Khadse 
Rasik AM Dada miveccovenmentornionoastve, ou=cenea 
Admini 


epartment, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=41d02a5c663d2c05d362d4847beada1874fda4e9 
K h a d S e cb60284fb102fd7b9b3891b3, cn=Rasik Ambadas Khadse 
Date: 2022.05.10 15:19:27 +05'30' 


(र. अं. खडसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहितीकरीता : 


१) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सा.उ.वगळून) यांचे खाजगी सचिव 


२) सचिव (साविस) यांचे खाजगी सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) सह सचिव (१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन इतिवृत्त क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.७२(भाग-१) ए/१६-ब 


बैठकीचे इतिवृत्त 


मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली 


दि.२४.२.२०२२ व २८.२.२०२२ रोजी बैठका झाल्या. तसेच मा. उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 


दि.२९.३.२०२२ रोजी आढावा बैठक झाली. सदर बैठकीतील निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरेने 


व्हावी यासाठी मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांच्या अध्यक्षतेखाली 


दि.२८.०४.२०२२ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीस खालील 
मा.मंत्री/अधिकारी उपस्थित होते- 


| मा.ना.श्री.एकनाथ Bre, मंत्री, नगर विकास विभाग 
. मा.ना.श्री.अमित देशमुख, मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण 


१ 
2 
३. श्री.असीम गुप्ता, प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग 
४. श्री.सुमंत भांगे, सचिव (साविस),सामान्य प्रशासन विभाग 


५. श्री.मंगेश मोहिते, व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास 
महामंडळ. 


. श्री.अशोक काकडे, व्यवस्थापकीय संचालक, सारथी. 


. श्री.माधव काळे, महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ. 


. श्री.भूषण कुलकर्णी, महाव्यवस्थापक, महावितरण. 


vo io 0 —™ 


. श्री.अरविंद भादीकर, कार्यकारी संचालक, महावितरण. 


१०. श्री.दिपक पोकळे, अवर सचिव (परिवहन), गृह विभाग. 


११.श्री.धनंजय राजाराम जाधव, श्री.राजेंद्र कोंढरे व इतर ९ प्रतिनिधी (मराठा संघटना) 


बैठकीतील निर्णय:- मराठा समाज मागण्यांचे स्वरुप विचारात घेता त्यावर एकत्रितपणे निर्णय 


होण्यास होणारा विलंब टाळण्याकरीता ज्या-ज्या विभागाशी संबंधित मागण्या आहेत. त्या-त्या 


विभागाने यावर त्वरेने कार्यवाही करावी. याकरिता संबंधित विभागांचे मा.मंत्री, संबंधित सचिव/ 


प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव व मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक यांच्या उपस्थितीत त्वरीत 


बैठक घेवून निर्णयांची अंमलबजावणी करावी. 


KKKKKEKKKKKKKER 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


